केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 
निवृत्तीवेतन योजना सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील माहे एप्रिल, २०२२ ते ऑक्टोबर, २०२२ 
करीता अनुदानाचे PFMS प्रणालीवर वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो -२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.४५०,००,००,०००/- (रुपये चारशे पन्नास कोटी 
फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.२२५,००,००,०००/- (रुपये दोनशे पंचवीस कोटी wad) इतकी 
रक्‍कम वित्त विभागाने वितरीत केली आहे. त्यानुषंगाने केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिळ, २०२२ ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीच्या 
खर्चासाठी मंजूर केलेली रक्‍कम रुपये रु.२२५,००,००,०००/- (रुपये दोनशे पंचवीस कोटी फक्त) 
या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांना निधी वितरण 
व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील संबंधित 
जिल्हयाना निधी PFMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्याच्या प्रमाणानुसार PFMS प्रणाळीवर 
वितरीत करावा. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या 
संख्येनुसार करण्यात आळे आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झाळेला खर्च “मागणी क्र. एन-३, मुख्य ळेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण, (०८) 
(१०) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० 
इतर खर्च (२२३५ अ ३०२) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महाळेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र Fewster 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो 


उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
५. हा झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७६१/व्यय-१४, दिनांक 
०५/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/""५/.॥80/१५9॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२१०२११७५०४३७४२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 


DN: c=IN, 

Pp RA H A N T JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240 
£18d726b6c8e6b832, 


pseudonym=81399435626E9FEA18299D95CAA243F02DC0029F, 
serialNumber=5599270E38B296E5E5D8 1 4FF5976561A3EC66D875 
AEB425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Date: 2022.10.21 17:54:09 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२.सर्व जिल्हाधिकारी. 
३.संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७.वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८.सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९.सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


झासन निर्णय क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो, दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२२. 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (रक्कम रुपयात) 

अ.क्र जिल्हा नियंत्रक अधिकारी क्रमांक एप्रिल, २०२२ ते, 

ऑक्टोबर, २०२२ 

R 3 8 
q मुंबई हहर Noord a, 
2 मुंबईउपनगर ४००२९ ४००००० 
३ ठाणे Noo3g ६००००० 
8 रायगड ॥१००१२ १३८००००० 
S रत्नागिरी ॥००२३ १३९००००० 
& सिंधुदूर्ग ॥१००१८ ७३००००० 
fe ail पालघर Noo39 ५६९००००० 
कोंकण विभाग ९२९००००० 
é नाशिक ॥१०००६ १०३२००००० 
8 धुळे ॥००२६ ६७८००००० 
१० जळगाव ॥१००१० १३५७००००० 
49 अहमदनगर ॥१००३० ६५८००००० 
१२ नंदुरबार ॥१००२७ ७२०००००० 
नाशिक विभाग ४४४५००००० 
१३ पुणे ॥१००४० १८६००००० 
a) सोलापूर ॥१००१९ ४२७००००० 
4 सातारा Noo32 94900000 
१६ सांगली ॥१०००८ ७०००००० 
१७ कोल्हापूर ॥१००३९ ३३१००००० 
पुणे विभाग ११६५००००० 
१८ नागपूर ॥१००१४ ७३४००००० 
१९ वर्घा Noo2y 84900000 
२० चंद्रपूर ॥१००२१ ७९२००००० 
२१ भंडारा Noo33 ६८४००००० 
२२ गडचिरोली Noo43 ६७६००००० 
२३ गोंदिया Noo2y ४०१००००० 
नागपूर विभाग ३७४४००००० 
२४ अमरावती Noo44 ९६०००००० 
२५ अकोला ॥१००४१ २३८००००० 
२६ यवतमाळ ॥१०००७ ७३३००००० 
२७ बुलढाणा ॥१००३८ ७३०००००० 
२८ वाशिम ॥१००२२ २१२००००० 
अमरावती विभाग २८७३००००० 
RB औरगाबाद Noo34 (9900000 
30 बीड ॥१००३४ ५५९००००० 
३१ नांदेड Noo34 83000000 
32 परभणी ॥१००१६ ५५२००००० 
३३ उस्मानाबाद ॥१००२० ९०५००००० 
38 जालना ॥१००१५ ६०४००००० 
३५ लातूर ॥१०००९ ११२९००००० 
३६ हिंगोली Noo २५९००००० 
औरंगाबाद विभाग ५२१४००००० 
शासन स्तरावरील शिल्लक 

oo 893000000 
एकूण २२५००००००० 


